आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन 
२०१९-२० या आर्थिक वर्षातील शालेय 
शिक्षण या उपशीर्षाखाली निधी वितरण. 
(लेखाशिर्ष २२०२ १९०१ , २२०२ १९४८ व 
२२०२ एच ९७३ राज्य स्तर योजना) 
महाराष्ट्र शासन. 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०१९/ प्र.क्र. ०४ / कार्यासन.६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: १६ .०७.२०१९. 
वाचा - 
१) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४४/अर्थ-३, दि.०१.०४.२०१९. 
२) शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग, क्र. बीयुडी-२०१९/प्र.क्र.०४/ कार्यासन-६, दि.०५.०४.२०१९. 
३) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, दि.८.०७.२०१९ 
४) शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभागाची नस्ती क्र.अनुवि-४९१९/(४०/१९). 
शासन निर्णय- 
आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सर्वसाधारण माध्यमिक शाळांना सहायक अनुदान, अशासकीय कनिष्ठ 
महाविद्यालयांना सहायक अनुदान आणि सैनिक शाळेमधील आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या तुकडीला सहाय्य या 
योजनांची अंमलबजावणी शालेय शिक्षण विभागामार्फत करण्यात येते. या अनुषंगाने आदिवासी विद्यार्थ्यांकरीता 
आदिवासी घटक कार्यक्रम सन २०१९-२० अंतर्गत या योजनांकरीता एकूण वार्षिक अर्थसंकल्पीय तरतूदीपैकी माहे 
एप्रिल,२०१९ ते जुले,२०१९ या चार महिन्यासाठींचा निधी संदर्भाधीन w.2 येथील शासन fara area शिक्षण 
विभागास वितरीत करण्यात आला आहे. 
वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.३ येथील परिपत्रकान्वये विहित तरतूदीस अनुसरून झालेय शिक्षण 
विभागाने या योजनांकरीता सन २०१९-२० च्या प्रथम नऊमाही (डिसेंबर,२०१९ अखेर) करीता go टक्‍क्‍यांच्या 
मर्यादेत उर्वरीत निधी वितरण प्रस्ताव सादर केला आहे. यास अनुसरून आदिवासी घटक कार्यक्रम सन २०१९-२० 
मागणी क्र.टी-५, २२०२-सर्वसाधारण शिक्षण, जनजाती क्षेत्र उपयोजना, ०२- माध्यमिक शिक्षण,७९६-जनजाती क्षेत्र 
उपयोजना, (०१)-जनजाती क्षेत्र उपयोजना मधीळ खालीलप्रमाणे योजनांकरीता त्यासमोर स्तंभ क्र.५ मध्ये 
दर्शविण्यात आलेल्या तरतूदी प्रशासकिय विभाग प्रमुख म्हणून प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण विभाग,मंत्रालय, मुंबई 
यांना अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणाळीवर वितरीत करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रु. हजारात) 
अ. योजनेचे नाव अर्थसंकल्पित शा.नि.,आ.वि.वि., ६० टक्के मर्यादेत वितरीत 
क्र. तरतूद दि.५.०४.२०१९ अन्वये । करण्यात येत असलेली 
वितरीत करण्यात आलेली उर्वरीत तरतूद 
तरतूद 
डि २ 3 ४ ५ 
हीं सर्वसाधारण माध्यमिक «AMT | ५५२८४८.०० १८४२८३.०० १४७४२५.८०० 


सहायक अनुदान. (२२०२ १९०१) - 
३६ सहाय्यक अनुदाने (वेतन) 


2 | अशासकीय कनिष्ठ महाविद्यालयांना २६४०६.०० ८८०२.०० ७०४१.६०० 
सहायक अनुदान (२२०२ १९४८ ) - 
३६ सहाय्यक अनुदाने (वेतन) 


3 | सैनिक झाळेमधील आदिवासी | १६३७४९.०० ५४५८३.०० ४३६६६.४०० 
विद्यार्थ्याच्या तुकडीला सहाय्य 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०१९/प्र.क्र.०४/कार्यासन.६ 


अ. योजनेचे नाव अर्थसंकल्पित शा.नि.,आ.वि.वि., ६० टक्के मर्यादेत वितरीत 
क्र तरतूद दि.५.०४.२०१९ अन्वये |। करण्यात येत असलेली 
वितरीत करण्यात आलेली उर्वरीत तरतूद 
तरतूद 
(२२०२ एच ९७३) - ३६ सहाय्यक 
अनुदाने (वेतन) 
एकुण ७४३००३.०० २४७६६८.०० १९८१३३.८०० 


२. सदर निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आला आहे. विभाग प्रमुखांनी/नियंत्रक 
अधिकारी यांनी स्तंभ क्र. ५ मध्ये दर्शविलेल्या तरतुदी त्यांच्या अधिपत्याखालील आहरण व संवितरण अधिका-यांना 
अर्थसंकल्पीय नियम पुस्तिकेतील दिलेल्या सुचनांप्रमाणे तात्काळ वितरित करावी. तसेच सदर शासन निर्णयान्वये 
वितरीत करण्यात आलेला निधी खर्च करतांना विभागप्रमुख तसेच नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र अर्थसंकल्प 
नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका यामधील वित्तिय नियम तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन 
दि.१.०४.२०१९ च्या शासन परिपत्रकातील दिलेल्या निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 


8, सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन दि.८.०७.२०१९ रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये विहित 
केलेल्या अटींची पुर्तता करण्याच्या अधीन राहून प्रशासकिय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


ष्‌. सदर area निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०७१२१७३५२०४६२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Ravindra Digambarrao Aute 


R a V | Nn d fa DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


ou=Tribal Development, postalCode=400032, 


ह t=Maharashtra, 
D | (५ a mM b a | Ya O As 20-5260 3f9dee1f453c9a1c5a89d8c48 


9773 70० 82432060312068696254 108, 
Aute ह 
रविंद्र दि.औटे 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 
प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई- Yoo ०३२. 
आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 
शिक्षण संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक/ नागपूर/ अमरावती. 
५. महालेखापाल (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
६. वित्त विभाग (अर्थोपाय /अर्थ-१९ / व्यय-१४) मंत्रालय, मुंबई-३२ 
७. निवडनस्ती, कार्यासन- ०६, आदिवासी विकास विभाग. 


Cc ww A -5 


पृष्ठ २ पैकी २ 


